साखर आयुक्तालयातील व त्यांचे नियंत्रणाखालील 
प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयातील 
अस्थायी पदे सन २०२२-२०२३ साठी पुढे 

चाळू ठेवण्याबाबत. 

दिनांक ०१/०९/२०२२ ते दिनांक २८/०२/२०२३. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- ससाका-२०२१/प्र.क्र.७३/२५-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७/०९/२०२२. 

वाचा:- 

१.शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दि.०४/१०/२००४. 

२.शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.राजस -१००८/प्र.क्र.५३८/५-स, दि.५/५/२०११. 

३.सहाकार आयुक्‍त व निवंधक, पुणे यांचे पत्र क्र.आस्था/कक्ष-१/सुधा.आकृत्तीबंध/पदेवाटप/२०११,दि.२८/१२/२०११. 

४. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.ससाका-२०१३/प्र.क्र.६१/२५-स, दि.०५/०४/२०१३. 

५. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. ससाका-२०१९/प्र.क्र.३२/२५-स,दि.२७/०२/२०१९. 

६. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.ससाका-२०१६/प्र.क्र.२०५/२५-स,दि.२४/०१/२०१९. 

७. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.ससाका-२०२०/प्र.क्र.४२/२५-स,दि.२५/०९/२०२०. 

८. साखर आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्रमांक :साआ/प्रशा-१/अ.स्थायी पदे मुदतवाढ/सन२०२१/४२४,दि.१६/०९/२०२१. 

९. साखर आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्रमांक :साआ/प्रशा-१/अ.स्थायी पदे मुदतवाढ/सन२०२१/४५१,दि.२४/०९/२०२१. 

१०. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.ससाका-२०२१/प्र.क्र.9३/२५-स, दि.३०/०९/२०२१. 

११. साखर आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्रमांक :साआ/प्रशा-१/अ.स्थायी पदे मुदतवाढ/२०८/२०२२,दि.१०/०३/२०२२. 

१३. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.ससाका-२०२१/प्र.क्र.9३/२५-स, दि.२१/०३/२०२२. 

१४. साखर आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्रमांक :साआ/प्रशा-१/अ.स्थायी पदे मुदतवाढ/९४२/२०२२,दि.३०/०८/२०२२. 

१५.शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक :- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१८/०८/२०२२. 
प्रस्तावना :- 

उपरोक्त वाचा क्र.१३ येथील दि.२१/०३/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये साखर आयुक्तालय व त्याखालील 
प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयांतील ११४ अस्थायी पदे दि. २८/०२/२०२२ ते दि.०१/०९/२०२२ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली होती. आता संदर्भाधीन वाचा क्र.१४ येथील पत्रान्वये सदर ११४ पदे दि.०१/०९/२०२२ 
पासून पुढे चालू ठेवण्यास मंजूरी देणेबाबतचा प्रस्ताव साखर आयुक्त, पुणे यांनी शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार 
सद्य:स्थितीत सदर ११४ अस्थायी पदे दि.०१/०९/२०२२ पासून दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत चालू ठेवण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

साखर आयुक्तालयातील व त्यांचे नियंत्रणाखालील ८ प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयांतील सोबत 
जोडलेल्या तक्ता “अ” व “ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ११४ आस्थायी पदे दि. ०१/०९/२०२२ पासून दि.२८/०२/२०२३ 
पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. दरम्यानच्या काळात कार्यासन (आस्था-१) आणि कार्यासन (५-स) या 
कार्यासनांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा 
आढावा घेऊन, सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. यानंतर सुधारित 
आकृतीबंध निश्चित करण्याकरीता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही असे वित्त विभागाच्या दि.१८/०८/२०२२ च्या 
शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने कार्यासन (आस्था-१) आणि कार्यासन (५-स) यांनी प्रशासकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०२१/प्र.क्र.७३/२५-स 


विभागाच्या (खुद्द) आस्थापनेवरील पदांचा तसेच, त्यांच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील पदांचा 
आढावा घेऊन, सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागास सादर करण्याचे नियोजन करून त्वरीत 
कार्यावाही करावी व सुधारित आकृतीबंधाचा उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याची दक्षता घ्यावी. 

२. यावरील खर्च मागणी क्रमांक "व्ही-२, २४२५, सहकार (०१) (०८) साखर आयुक्तालयाचे बळकटीकरण 
(२४२५१०५४) ०१-वेतन या लेखाशीषाखाली खर्ची दाखविण्यात यावा व सन-२०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१८ ऑगस्ट, २०२२ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०९२७१३०२१९०७०२ असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHINGADE ANKUSH 


SHINGADE ANKUSH ८४५५५५६ 


IN: CN = SHINGADE ANKUSH PANDURANG, C = 
PANDURANG IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 
Date: 2022.09.27 13:04:49 +05'30" 


(अं. पा. शिंगाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 
१.सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. साखर आयुक्‍त, साखर संकुल, शिवाजीनगर, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
३. कृषि आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. प्रधान महाळेखापरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५.संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. महालेखापाल-१, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. महाळेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. महालेखापाल-२, ( लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. महालेखापाल-२, ( लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
११. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
१२. कोषागार अधिकारी, पुणे कोल्हापूर,अहमदनगर, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, अमरावती, 
सोलापूर, . 
१३. वित्त विभाग (व्यय-२)/(अर्थसंकल्प-१९)/(विसू-१)(आ.पु.क.,मंत्रालय, मुंबई. 
१५. OF waa, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. सर्व अधिकारी/कार्यासने, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.उप सचिव (का.५-स)/(आस्था-१), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८.सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९ प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) पुणे, कोल्हापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, 
अमरावती, सोलापूर. 
२०.निवड नस्ती-२५-स संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०२१/प्र.क्र.9३/२५-स 


शासन निर्णय क्रमांक : ससाका-२०२१/प्र.क्र.9७३/२५-स, दिनांक २७/०९/२०२२ सोबतचे जोडपत्र 
तक्‍्ता“अ” 


साखर आयुक्तांचे कार्यालयातील निर्माण केलेली पदे 


साखर आयुक्‍त ( भारतीय प्रशासन सेवा) 


सचालक (साखर) - एस-२७ (रु.११८५००-२१४१०० 


अस्थायी पदे 


सह संचालक (साखर )- एस-२३ (रु.६७७०० --२०८७००) 


सहाय्यक PASH (साखर)- एस-१५ (रु.४१८००--१३२३००) 


सहाय्यक संचालक (कृषी)- एस-१५ (रु.४१८००--१३२३००) 


कार्यकारी अभियंता- एस-२३ (रु.६७७००--२०८७००) 


लघुलेखक (निम्नश्रेणी) - एस-१४ (रु ३८६००-१२२८०० 


८ | कार्यालय अधिक्षक- एस-१४ (रु ३८६००-१२२८००) 


मुख्य लिपिक- एस-१३ (रु.३५४००--११२४००) 


वरिष्ठ लिपिक -एस-८ (रु. २५५००--८११००) 
कनिष्ठ लिपिक- एस-६ (रु.१९९००--६३२००) 
लघुटंकलेखक -एस-८ (रु.२५५००--८११००) 


वाहन चालक- एस-६ (रु.१९९००--६३२००) 


शिपाई -एस-१ (रु.१५०००--४७६००) 


झेरॉक्स यंत्र चालळक- एस-३ (रु.१६६००--५२४००) 


— 


संख्यिकी सहाय्यक -एस-८ (रु.२५५००--८११००) | 


SHINGADE ANKUSH ळू 
PANDURANG 


(अं. पा. शिंगाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०२१/प्र.क्र.9३/२५-स 


शासन निर्णय क्रमांक : ससाका-२०२१/प्र.क्र.9३/२५-स, दिनांक २७/०९/२०२२ सोबतचे जोडपत्र 


तक्ता "ब" 
आठ प्रादेशिक कार्यालयातील निर्माण केलेली पदे 


अ.क्र अस्थायी पदे 
सहसंचालक (साखर) ८ 
शिका एस-२३ (रु.६७७००-२०८(७००) i = | 
2 उपसंचालक (साखर) 3 
3 कृषि अधिकारी ६ 
४ सहकार अधिकारी (श्रेणी-१) 
शशि एस-१४ (रु.३८६००-१२२८००) | 
षु सहकार अधिकारी (श्रेणी-२) 9 
द वरिष्ठ लिपिक 9 
शिंका एस-८ (रु.२५५००-८११००) a 
9 कनिष्ठ लिपिक व टंकलेखक & 
| एस-६ (8.98 800-§3200) i | 
८ लघुटंकलेखक षु 
a एस-८ (B.24400-¢ 9900) ae 
९ शिपाई १३ 
शका एस-१ (रु.१५०००-४७६००) शिका 
वाहन चालक ७ 
| 
| 3 || 
1111111111 अस्ववीक [| 
का 
का 
ee ऐकू) || "१४ | 


Digitally signed by SHINGADE ANKUSH 


S H | N GA D E A N KU $ H BN. CN SHINGADE ANKUSH PANDURANG, ७ 
PANDURANG TIAFARASHTRA, का COOPERATION 0 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 
ate: 2022.09.27 13:05:24 +05'30' 


(अं. पां. शिंगाडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


